मांडळ फड बंधारा दुरूस्ती ता. शिंदखेडा ,जि.धुळे 
च्या विशेष दुरूस्ती अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २१ एप्रिल २०२२ 


वाचा:- 
१. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव यांचे पत्र.जा.क्र.तापाविम/ 
प्रशा-४ / ५६/२०२१ दि. ६/१/२०२२. 
२. शासन निर्णय - २०१७/(५६६/१७)/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/(५५१/१७)/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/(७८५/१३)/सिंव्य(कामे), दि.१/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/(७८५/१३)/सिंव्य(कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र. प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सिंव्य(कामे) दि 9/9/2094. 


प्रस्तावना:- 

पांझरा नदीचा उगम शोदंवड ता साक्री या ठिकाणा वरून असून पांझरा नदी पश्चिम ते पूर्व अशी 
वाहत जावून मुडावद , ता.शिंदखेडा, जि धुळे येथे तापी नदीस मिळते.पांझरा नदीची लांबी १३८ कि. मी. 
असून त्यावर ठिकठिकाणी ३० फड पध्दतीचे बंधारे असून सिंचनाच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून २०० ते 
yoo वर्ष मागील कालखंडात बांधण्यात आळेळे आहे. अक्कलपाडा मध्यम प्रकल्पाच्या लाभदायक 
क्षेत्रात त्याखालील फड पध्दतीच्या बंधा-याच्या सिंचनासाठी MATAR आहे.मांडळ फड बंधारा हा वरील 
१६ फड पध्दतीच्या बंधा-यामधील असून न्याहळोद गावाच्या खालच्या बाजूस धुळे शहरापासून २५ कि 
मी अंतरावर आहे. सद्यास्थितीत बंधा-याची स्थिती चांगळी असून कालव्याच्या नदीकडील भिंती काही 
ठिकाणी तुटलेल्या अवस्थेत असून कालव्यावरील बांधकाम व विमोचके यांची दुरूस्ती तसेच नव्याने 
बांधणी करणे क्रमप्राप्त आहे. मांडळ फड बंधा-याचे सिंचन क्षेत्र १९९ हेक्टर असून मुख्य कालवा ८.४५ 
कि मी लांबीचा असून त्यावरील वितरीका क्र. १ ही १.०५ कि मी लांबीची असून वाढविस्तार वितरीका 
०.८८ कि मी लांबीची असून त्याव्दारे भाल्या नाल्याचे पांझरा नदी मधून पुर्नभरण करणे सह सिंचन क्षेत्र 
पुर्नस्थापित करणे प्रयोजन आहे. सदर बंधा-यामध्ये जुना एस्केप वरील नव्याने बांधणे, रस्ता क्रासिंग 
बांधणे.मोहर नाल्यावरील जलसेतूची दुरूस्ती करणे.मुख्य कालवा वितरीका क्र. १ वरील वितरण 
व्यवस्थेमधील बांधकामाची दुरूस्ती करणे. Cum Outlet बांधणे. मुख्य कालवा विमोचक व रस्ता 
क्रॉसिंग बांधणे. हेकंळवाडी रस्त्यावर वितरीका क्र. १ च्या मुखाज्ली रस्ता क्रॉसिंग बांधणे. वितरीका क्र. २ 
वर रस्ता क्रॉसिंग बांधणे. इ. कामांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.त्यामुळे मांडळ फड बंधारा दुरूस्ती 
ता. शिंदखेडा , जि. धुळे च्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होती.त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.५/२०२२)/ rawr) 


शासन निर्णय:- 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव अंतर्गत मांडळ फड बंधारा दुरूस्ती ता. शिंदखेडा , जि. 
धुळे च्या अंदाजपत्रकास या योजनेच्या विशेष दुरुस्तीच्या रू. १,०९७८२५७/- (रू.एक कोटी नऊ लक्ष 
अठयाहत्तर हजार दोनशे सत्तावन्न फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून 
सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता ,निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 
खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय /परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक 
राहिल. 


२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम 
साहित्याचा पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 


३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार 
नाही. 


४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित 
करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लहान पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण,१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती/विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अनुदान (००)(१७) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०२७४७२) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाळी टाकुन 
मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये क्र.०४ सन २०२२ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२११५००४४४८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Vaiinath Manmathappa पय यण vc NS 


Cc h I | | e thls मत न 15:02:11 +05'30' 
(वैजनाथ fas) 
शासनाचे उप सचिव 


सोबत :- सहपत्र 
प्रत:- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 


८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जळलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 
qo) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
99) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरी क्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१२) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरी क्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

१४) मुख्य अभियंता (जस,जलसंपदा विभाग , 

१५) आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाक्षेवि प्राधिकरण, जळगांव, 

१७) कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग ,धुळे 

१८) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र. ५/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


दि. २१/०४/२०२२ चे सहपत्र 


Sr.No Description of Item Amount ( Rs.) 
a C - Works (excluding Royalty) ९२८२९७४ 
2 Royalty २१०००७ 
3 १% Insurance ९२८३० 
| १२% GST १११३९५७ 
षु 3 % Contingencies २७८४८९ 
Total Rs. 9,08,092, 249 
Valjnath aight tee 
Manmathappa Chille seri rane. 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


